शबरी आदिवासी घरकुल योजनेअंतर्गत शहरी 
भागासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता 
घरकुलांचे वाढीव उद्दिष्ट निश्चित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र.आविवि 0228 /प्र.क्र.२४ /का-०८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १४ मार्च, २०२४ 
वाचा :- 
१. आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.आविवि-०२२३/प्र.क्र.३०/का-०८, 
दि.११ जानेवारी, २०२४ 
२. आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.आविवि-०२२४/प्र.क्र.२४/का-०८, 
दि.२० फेब्रुवारी, २०२४ 


प्रस्तावना- 

शबरी आदिवासी घरकूल योजनेची शहरी भागात अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने आदिवासी 
विकास विभागाच्या वाचा क्र.१ अन्वये दि.११ जानेवारी,२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक सुचना 
निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच वाचा क्र.२ दि.२०.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नागपूर, 
नंदुरबार व कोल्हापूर या तीन जिल्ह्यांसाठी एकूण ५१७५ एवढे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधी व क्षेत्रीय 
कार्यालय यांच्याकडून प्राप्त झालेली अतिरिक्‍त मागणी विचारात शबरी आदिवासी घरकूल योजनेंतर्गत हाहरी 
भागासाठी वाढीव उद्दिष्ट निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय - 

सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षामधील शबरी आदिवासी घरकूल योजनेंतर्गत TET भागासाठी उपलब्ध 
अर्थसंकल्पिय तरतूद व आर्थिक वर्ष संपण्याचा कालावधी विचारात घेता सदर शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टाप्रमाणे सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता जिल्हानिहाय वाढीव उद्दिष्ट/लक्षांक निश्चित करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर असून त्याचा 
संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०३१४१७२३१३५९२४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SATISH VITHALRAO KOVE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e13b027a7b5509701 50cf7dc69d276db3b1 abebe3f71610fb5 
e8ff55b1676c8a, postalCode=400032, st=Maharash' 


VITHALRAO (९0५८-५५-५५ 
(सतिश कोवे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन, मुंबई. 
मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


oc 40 AD -O 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि ०२२४ /प्र.क्र.२४ /का-०८ 


६. मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
७. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

८. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव ,मंत्रालय,मुंबई. 

९. मा. मंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. मा. सर्व मंत्री, यांचे खाजगी सचिव.मंत्रालय,मुंबई. 

११. मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२. मा. सर्व राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

१३. मा. विधानसभा / विधान परिषद, सदस्य सर्व 

१४. मुख्य सचिव,यांचे उप सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

१५. अ.मु.स./प्र.स./सचिव,विभाग सर्व ,मंत्राळय मुंबई. 

१६. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१७. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

१८.सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 

१९. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/ नाशिक/अमरावती/नागपूर. 

20, सर्व संबंधित आयुक्‍त,महानगरपालिका 

२१. संबधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

२२. संबधित मुख्याधिकारी,नगरपालिका 

२३. सर्व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा. 

२४. अवर सचिव (का-६),(अर्थसंकल्प) आदिवासी विकास विभाग, मंत्राळय.मुंबई 
२५. निवड नस्ती/ (का-०८),आदिवासी विकास विभाग, मंत्राळय.मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि ०२२४ /प्र.क्र.२४/का-०८ 


आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. आविवि-०२२४/प्र.क्र.२४/का-०८, 
दि.१४ /०३/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट (हबरी आदिवासी घरकूल योजना शहरी भागासाठी उदिष्ट) 


अ.क्र. जिल्हा महानगरपालिका/नगर परिषद/नगरपंचायत | उद्दिष्ट 
7 धुळे धुळे ११४ 
साक्री १७१ 
शिरपूर/वरवाडे ५७ 
शिदखेडा ५७ 
२. ।जळगाव जळगाव ३४३ 
३ नागपूर रामटेक २४ 
कन्हान २४ 
पारशिवनी २४ 
कांद्री २३ 
४. ।वर्धा हिंगणघाट ११४ 
समुद्रपूर ४० 
सिदी (रेल्वे) ४० 
प. धाराशिव धाराशिव ४४ 
एकूण १०७५ 
SATISH ५. 
VITHALRAO KOVE ००८ 0000111 
(सतीश कोवे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


